श्री.परम बीर सिंह यांनी त्यांच्या दिनांक 20.3.2029 च्या 
पत्रात केलेल्या आरोपांची उच्चस्तरीय चौकशी समितीमार्फत 
चौकशी करण्याबाबत... 

उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमुर्ती श्री.कैलास उत्तमचंद 
चांदीवाल यांच्या मानधनाबाबत व त्यांना अधिकारी/कर्मचारी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: उचौस (चौकशी)-२०२१/प्र.क्र.४९/२१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १० मे, २०२१. 


वाचा :- सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक: उचौस (चौकडशी)-२०२१/प्र.क्र.४९/२१, दि.३०/०३/२०२१. 


प्रस्तावना : 


श्री.परम बीर सिंह यांनी त्यांच्या दिनांक २०.३.२०२१ च्या पत्रात केळेल्या आरोपांची चौकशी करण्याकरिता 
उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमुर्ती श्री.केलास उत्तमचंद चांदीवाल यांची एक सदस्यीय उच्च स्तरीय चौकशी 
समिती संदर्भाधिन दि.३०/०३/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नियुक्‍त करण्यात आलेली आहे. उच्च 
न्यायालयातील निवृत्त न्यायमुर्ती श्री.केळास उत्तमचंद चांदीवाल यांना मानधन देण्याची व सदर उच्चस्तर चौकशी 
समितीस अधिकारी/कर्मचारीवृंद उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासनाने 


पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमुर्ती Hor उत्तमचंद चांदीवाल यांना उच्च न्यायालयातील विद्यमान 
न्यायमुर्ती यांना प्रतिमहा अनुज्ञेय असलेले वेतन व भत्ते इतके मानधन अदा करण्यात येईल. 


२. उच्चस्तर चौकशी समितीचे कार्यालयीन कामकाज करण्यासाठी खालील नमूद केल्याप्रमाणे अधिकारी/ 


कर्मचारी यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


१. श्री.भैय्यासाहेब रा.बेहेरे (सध्या -उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन,  - समितीचे प्रबंधक (सचिव) 
म.न.पा., मुंबई) अतिरिक्‍त कार्यभाराने 

२. अँड.शिशिर हिरे (वकील माळेगाव न्यायालय) समितीचे वकील 

३. श्री.सुभाष हणुमंत शिखरे (सेवानिवृत्त शिरस्तेदार, नगर दिवाणी समितीचे शिरस्तेदार 
न्यायालय, मुंबई) 

४. श्री.हर्षवर्धन श्रीराम oi (सेवानिवृत्त लघुलेखक, उच्च समितीचे लघुलेखक 
न्यायालय, मुंबई). 

५. श्री.संजय कर्णिक (सेवानिवृत्त कार्यालय अधिक्षक, महानगर समितीचे कार्यालयीन अधिक्षक 
न्यायदंडाधिकारी) 

३. श्री.भैय्यासाहेब रा.बेहेरे (सध्या उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, म.न.पा., मुंबई) यांना त्यांच्या उपजिल्हाधिकारी 


या मुळ पदाचा कार्यभार सांभाळून उच्चस्तरीय चौकशी समितीचे प्रबंधक या पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार सोपविण्यात 
येत आहे. त्यांचे मुळ वेतन उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), बृह्नमुंबई महानगरपालिका येथून काढण्यात येऊन 
उच्चस्तरीय चौकशी समितीचे प्रबंधक या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळल्यानंतर विशेष वेतनाचे आदेश काढण्यात 


येतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः उचौस (चौकशी)-२०२१/प्र.क्र.४९/२१ 


४. अँड.शिशिर हिरे (वकील माळेगाव न्यायालय) यांना प्रत्यक्ष सुनावणीच्या दिवसाकरिता रु.१५०००/- इतके 
मानधन देण्यात येईल. 


५. श्री. सुभाष हणुमंत शिखरे, (सेवानिवृत्त शिरस्तेदार, नगर दिवाणी न्यायालय, मुंबई), श्री.हर्षवर्धन श्रीराम जोशी 
(सेवानिवृत्त लघुलेखक, उच्च न्यायालय, मुंबई) व श्री.संजय कर्णिक (सेवानिवृत्त कार्यालय अधिक्षक, महानगर 
न्यायदंडाधिकारी) यांचे मानधन वेतन वजा निवृत्तीवेतन या तत्वावर देण्यात येईल. सदर कर्मचारी यांचे मानधन वेतन व 
निवृत्तीवेतनविषयक कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर स्वतंत्र आदेशाद्वारे काढण्यात येईल. 


६. उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमुर्ती श्री.केलास उत्तमचंद चांदीवाल यांचे मानधनावरील खर्च व उच्चस्तरीय 
चौकशी समितीच्या कार्यालयीन कामकाजासाठी नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांचे मानधनावरील 
होणारा खर्च “मागणी क्रमांक ए-४, २०५२ - सचिवालय सर्वसाधारण सेवा, (००) (३) मंत्र्यांचा स्वीय कर्मचारी वर्ग (१०) 
कंत्राटी सेवा (२०५२ ००३४) या लेखाशिर्षाखाळील वर्ष २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षांच्या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२१०५१०१७०२५९३७०७ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Namdeo Kashinath Mali 
ent of Maharashtra, ou=GENERAL 
PARTMENT, postalCode=400032, 


Namdeo 
Kashinath Mali == 


4290 


197ab3683c7133deabfac4ef56ca53d2af01b1 


ialN 1178e48d2fSbe4 1 4ade2c612247d3db669147cf3ef 
be3fc 8118९19, cn=Namdeo Kashinath Mali 
jate: 2021.05.10 17:12:11 +05'30" 


(ना. का. माळी) 
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 
२ मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, 
) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव, विधि व परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७ पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई. 
) महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
) न्यायमुर्ती bore उत्तमचंद चांदीवाल, (सेवानिवृत्त), १६, ५ वा मजला, बेलहेवन, न्यु मरीन लाईन्स, 
मुंबई हॉस्पीटल जवळ, मुंबई-४०० ०२०. 
qo) Ae IRR हिरे(वकील मालेगाव न्यायालयोए ऑफिस १०४, अँड.चेंबर, मालेगाव-४२३२०३ 
११) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१२) अवर सचिव (उपजिल्हाधिकारी आस्थापना), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) भूसंपदान, बृहनमुंबई महानगरपालीका, मुंबई. 
१४) अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्या.२१, २१-रोख, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) संबंधित कर्मचारी 
१६ निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


